आर्थिक वर्ष सन २०१९-२० करीता 
शासकीय वसतीगृहांचे बांधकाम करणे 
SURAT (४२२५ १०९२ ) या अंतर्गत 
निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६ /कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ जुले, २०१९ 


वाचा 
१ शासन परिपत्रक क्रमांकः वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-२३ 
दि.०१.०४.२०१९ 
2 शासन परिपत्रक क्रमांकः वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ 
दि.८.०७.२०१९. 
३) शासन ज्ञापन क्र. आविवि, क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.५६/का-६ दि.२७/०५/२०१९ 
४) बांधकाम व्यवस्थपन कक्ष, (आ.वि.वि.) यांची नस्ती क्र. आविवि-२०१८/प्र.क्र.४४/बांव्यक. 
शासन निर्णय- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या वर्षात मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना अंतर्गत, (०२) (०५) आश्रमशाळेच्या इमारती बांधकाम करणे (४२२५ १०९२), ५३- मोठी बांधकामे 
या SERNA सन २०१९-२० या वर्षाकरीता रु.७५००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत 
आहे. 


आश्रमशाळेच्या इमारती बांधकाम करण्याकरीता माहे जुले ते सप्टेंबर, २०१९ उपरोक्त 
संदर्भाधीन क्र. 3 येथील निधी मागणी प्रस्तावास अनुसरुन सन २०१९-२० या वर्षातील अर्थसंकल्पीत 
तरतुदीमधुन सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार ३० कामांना रकाना ६ नुसार एकूण 
रु.२४७५.०० लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर यांना (BEAMS) अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणाली वर वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


अ.क्र 


नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या । सदर आदेशाद्वारे 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 


२ ३ PB 


अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक १८ २००५.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 


अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम १२ ४७०.०० 
(आदिवासी) मंडळ) , नागपुर. 


एकुण ३० २४७५.०० 


2. 


me) 


) 


३» 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद कामांना प्रशासकीय 
/सुधारीत प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 
सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/ नागपु 
यांचेमार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची 
दक्षता घ्यावी. 

वितरीत करण्यात आलेला निधी माहे ३१ मार्च, २०२० अखेर खर्च करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेला खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित केळेल्या अटी व शर्तीचे पालन करण्याची 
जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र. १ व २ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये 


विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१९०७३०१११७३४७६२४ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarrao Aute 
R bs d DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal 
a V | Nn fa Development, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737b 


i 8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravind 
Digambarrao AUute ५५ ४ 


Date: 2019.07.31 12:44:46 +05'30' 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई.. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपुर. 

८. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, नाशिक/कळवण/ धुळे /नागपुर/चंद्रपुर . 

९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 

१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,धुळे/'चंद्रपुर . 

११.महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 

१२.अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

१३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

१५.वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६ /कार्यासन .६ सोबतचे विवरणपत्र दि.२६/०७/२०१९ 


सन २०१९-२० करीता शासकीय वसतीगृहांचे बांधकाम GANT ४२२५ १०९२ अंतर्गत निधी वितरण... 


रु.लाखात 


अ. क्र. कामाचे नांव प्रशाकीय मार्च-२०१९ अखेर | २०१९-२० सदर आदेशाद्वारे 
मान्यता किंमत | झालेला खर्च | करीता यापुर्वी | वितरीत करण्यात येत 
वितरीत निधी असलेला निधी 


ae २ ३ 8 4 ६ 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, धुळे 

षि आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह येवला ४५३.४१ २६५.८१ शं .०० १२५.०० 
ता.येवला जि.नाशिक येथील इमारतीचे 
बांधकाम करणे. 

२  ।|आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह येवला ४६२.३ २७९.८६ ma 00 924,00 
ता.येवला जि.नाशिक येथील इमारतीचे 
बांधकाम करणे. 

३ [sae महाराष्ट्र विद्यापीठ परिसरातील शासकीय ४९८.६४ ३९०.३६ शिंग .०० १००.०० 
मुलांचे वसतिगृह (क्षमता-१२०) ता.धरणगांव, 
जि.जळगांव) 

४ ।|आदिवासी मुलींचे शासकिय वसतीगृह जळगाव ४४७.९६ २७१.९३ र .०० १२५.०० 
ता जि जळगाव 

५ ।आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह ३९३.४३ ९३.२६ (_ ०० १००.०० 
ता.श्रीरामपुर, जि. अहमदनगर 

६ ।|आदिवासी मुलींचे शासकोय वसतिगृह ३९३.४३ १२८.८२ हं .०० १००.०० 
ता.श्रीरामपुर, जि.अहमदनगर 

(यि ठाणगाव ता सिन्नर जि नाशिक येथे आदिवासी ७१७.६१ ७३.६४ शि .०० १२०.०० 
मुलांचे शासकीय वसतीगृह इमारत बांधणे 

८ ।'सटाणा ता सटाणा जि नाशिक येथे आदिवासी ६३२.१ २८.४८ [D4 .०० १२०.०० 
मुलांचे शासकीय वसतीगृह इमारत बांधणे 

९ ।सटाणातता सटाणा जि नाशिक येथे आदिवासी ४९८.५१ शि .०० a ,00 420,00 
मुलींचे शासकीय वसतीगृह इमारत बांधणे 


3 


aad o ।सटाणा ता सटाणा जि नाशिक येथे आदिवासी ४९८.५१ Loy ,00 ae ,00 420,00 
मुलींची शासकीय इमारत बांधणे 
वसतिगृह 


a १ ।आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह इमारतीचे ८०७.४३ २००.५३ fo .00 400,00 
बांधकाम करणे वाकड जि.पुणे 


१२ ।|आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह इमारतीचे ८०७.४३ शिक ,०० शिळ ,०० १००.०० 
बांधकाम करणे वाकड जि.पुणे 


१३ उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ परीसरात आदिवासी १४८९.५५ ७४.७९ a ,०० १५०.०० 
मुलांचे वसतिगृह (२५० क्षमता) बांधकाम करणे 
ता.धरणगांव जि.जळगांव 


१४ [erg -२ येथे मुलींचे वसतिगृह बांधकाम करणे ४४२.४७ २९१.७२ (oe 00 400,00 
(१२५ क्षमता) 

१५ ।शिगावे -३ येथे मुलींचे वसतिगृह बांधकाम करणे ४८६.७२ २६७.४३ he 00 १००.०० 
(७५ क्षमता) 

एकूण धुळे ९०२९.५ २३६६.६३| ०.००] १७०५.०० 
कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (आ) विभाग, ठाणे 

१६ ।|आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतीगृह, नेरळ ३९९.०० १००.०० शिव (00 १००.०० 
ता.कर्जत जि.रायगड 

१७ |।आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतीगृह, सोलापुर ११५४.८६ १००.०० शि .०० १००.०० 


आ 
जि.सोलापुर (G+3) इमारत बांधकाम करणे 


१८ । आदिवासी मुलांसाठी शासकीय वसतीगृह, मिरा २०२१.०३ शिंग ,०० शं ,०० १००.०० 
भाईंदर जि.ठाणे येथे इमारत बांधकाम करणे 


एकूण ठाणे ३५७४.८९ २००.०० | 0.0० .०० ३००.०० 


एकुण नाशिक मंडळ (धुळे--ठाणे) १२६०४.३९ २५६६.६३ | 0.०० ,०० २००५.०० 


अधीक्षक अभियंता, सा.बां. (आ) मंडळ, नागपूर 
कार्यकारी अभियंता, सा. बां. (आ) विभाग, चंद्रपुर 

| 3 | मुलाचे शासकीय वसतीगृह, हिंगणघाट २५६.२९ | 0.00] ,०० | 0.00] ,०० ४५.०० 
२  ।मुलींचे शासकीय वसतीगृह भद्रावती ४९७.२४ | 0.0०| ,०० | 0.00 .०० ५०.०० 
३ मुलांचे शासकीय वसतिगृह साकोली जि. भंडारा २५६.२९ ४३.७८ २१२.५० ५०.०० 
४ ।मुलींचे शासकीय वसतिगृह साकोली जि. भंडारा ९२१.४५ शिका ,00 340,00 ५०.०० 
५  ।मुलांचे शासकीय वसतिगृह ब्रम्हपूरी जि. चंद्रपूर ७२१.८८ शिका ३५०.०० ४५.०० 
७५३.५३ | 9.00] | 0.०० २४०.०० 

कार्यकारी अभियंता, सा. बां. (आ) विभाग, अमरावती 
६ ।|शास'मुलांचे वसतीगृह क्र.१ परतवाडा ४०९.१० ४६.१८ | 0.00] ,०० ५०.०० 
i ae शास.मुलांचे वसतीगृह क्र.२ परतवाडा ३८९.२३ १९.७० | 0.00 ,०० ५०.०० 
८ ।|शास.मुलींचे वसतीगृह क्र.१ परतवाडा ३९५.२८ ५०.०० | 0.00 ,०० ५०.०० 
९ ।|शास.मुलींचे वसतीगृह क्र.२ परतवाडा ३८९.२३ ६२.३८ | 0.00 ,०० ५०.०० 
| 9 | शा.मुलांचे वसतीगृह कोलवड ता/जि.बुलढाणा ८२५.४६ | 0.0०| ,०० | 0.00 .०० १०.०० 
|__११__|शा.मुलींचे वसतीगृह कोलवड ता/जि.बुलढाणा ८२५.४६|______0.००|______0.००| १०.०० 
१२ |शा.मुलींचे वसतीगृह दिग्रस ता. जि.यवतमाळ ६३८.७ | 0.0०| .०० | 0.0० .०० १०.०० 
३८७२.४६ १७८.२६ | 0.0०] २३०.०० 
एकुण नागपुर मंडळ ४६२५.९९ १७८.२६ | 0.००] .०० ४७०.०० 
एकुण ४२२५ १०९२ १७२३०.३८ २७४४.८९ |_____0.००| .०० २४७५.०० 


Ravindra 


Digambarrao 


Aute 


Digitally signed by Ravindra Digambarrao 
Aute 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a691 3f9dee 1f453c9a1c5a89d 
8c4897737ba8e4acO0edf3f2c6e69e25f410 
8, cn=Ravindra Digambarrao Aute 

Date: 2019.07.31 12:47:53 +05'30' 


